स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कामाच्या 
ठिकाणी प्रदर्शनी फलक लावणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५४/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा:- शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र.क्र.२३/नवि-३४,दि. १५.०५.२०१५. 


प्रस्तावना:- 


देशातील सर्व शाहरेपूर्णपणे स्वच्छ, निरोगी आणि राहण्यायोग्य करणे आणि सर्व नागरिकांना स्वच्छ व 
चांगले आरोग्य आणि पर्यावरण मिळावे तसेच देशातील सर्व सांविधानिक शहरांना स्वच्छतेची आणि या 
शहरामधील नागरीकांना घरगुती शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करून देणे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने 
“स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या अभियानाच्या धर्तीवर संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)” राबविण्यात येत आहे. 


२. स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, शहर हागणदारी मुक्‍त करणे, सार्वजनिक/ 
सामुदायिक शौचालय बांधणी याकरीता निधी वितरीत करण्यात येतो. शहर हागणदारी मुक्‍त केल्याबद्दल 
तसेच केंद्र शासनामार्फत देश पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये उच्चतम कामगिरी केल्याबद्दल 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासनामार्फत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. 


३. अशा प्रकारच्या निधी व प्रोत्साहन निधीमधून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था शहराच्या 
आवश्यकतेनुसार विविध कामे करीत असतात परंतू सदर कामांची माहिती नागरीकांपर्यंत पोहचत नाही. 
त्यामुळे ज्या प्रकारचे फलक विविध सरकारी योजनेतंर्गत कामाचे ठिकाणी लावण्यात येते त्याच प्रकारे स्वच्छ 
भारत अभियान अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांच्या ठिकाणी कामांच्या माहितीचे फलक लावण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन परिपत्रक- 

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
येणाऱ्या कामांची माहिती नागरीकांपर्यंत पोहचविण्याच्या दृष्टीने कामांच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीचे 
फलक लावण्याच्या अनुषंगाने खालील सूचना देण्यात येत आहे. 

१. स्वच्छ भारत fa (नागरी) अंतर्गत प्राप्त निधीतून केलेल्या किंवा सुरू असलेल्या ठिकाणी कामाचे 
माहिती फलक दर्शनी स्थळावर लावण्यात यावा. 

२. स्वच्छ भारत मिशन (नागरी) अंतर्गत प्राप्त निधीतून तसेच प्रोत्साहनात्मक निधीतून खरेदी करण्यात 
आलेल्या वाहन तसेच बांधण्यात आळेले सामुदायिक सार्वजनिक शौचाळलयावर देखिल माहिती 
फलक कामाच्या ठिकाणी दर्शनी स्थळावर लावण्यात यावा. 

३. राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये लावण्यात येणारे फलक एकाच नमुन्याचे असावे 
याकरीता फलकाचा नमूना शासन परिपत्रकासोबत जोडण्यात आला आहे. 

४. सदर फलक हे योग्य आकारामध्ये व दर्शनिय प्रमाणात असावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५४/नवि-३४ 


५. सदर फलकामुळे शहरांचे सौंदर्य खराब होणार नाही या दक्षता घेण्यात यावी. 

६. सदर शासन परिपत्रकासोबत जोडण्यात आलेल्या नमूना फलकामध्ये इतर कोणतेही बदल करण्यात 
येवू नयेत, याबाबची दक्षता आयुक्‍त/मुख्याधिकारी यांनी घ्यावी. 

७. याबाबचा खर्च प्रोत्साहन अनुदान, माहिती, शिक्षण आणि संवाद (IEC) घटकांतर्गत नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणाऱ्या निधीतून किंवा स्वनिधीतून भागविण्यात यावा. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११११२१६०३१३६६२५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शिया 
Ajit Sahebrao Palwe डय. 


Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
OU = Urban Development Department 
Date: 2021.11.12 16:22:08 +05'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. विभागीस आयुक्त सर्व 

७. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

८. जिल्हाधिकारी सर्व 

९. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका. 

१०. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
११. मुख्याधिकारी, सर्व नगरपरिषद/नगरपंचायत 

१२. निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५४/नवि-३४ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५४/नवि-३४ दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
कामाच्या ठिकाणी 
नगरपरिषद 


& So” 
लोगो = ann 


स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 
महानगरपालिका / चगरपरिषद/ नगरर्षपचायतल चाव 


कामाचे नाव - 
कामाची/प्रकल्पाची माहिती- 


काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक- 
सदर काम स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्राप्त निधीमधून करण्यात आले / येत आहे. 


क 


डळनणदारीमुक्‍त ७छाढर 


वाहनांवर सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयाच्या ठिकाणी 
नगरपरिषद (नड) ५2 (om) i नगरपरिषद NS 
लोगो अस लोगो ही. >. 25 :- te 
स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 
महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगश्‍पंचायत नाव महालनगरपात्किका/ नगरपरिषद / तगरपंचायल नाव 
वाहनाचे नाव - सार्वजनिक/सामुव्दायिक शौचालयाच्या ठिकाणाचे नाव - 
याहनाथी किंमत - 


वाहन खरेदीचा दिनांक- 
वाहनामार्फल करण्यात येणार्‍या कामाची माहिती- 
सदर वाहन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्राप्त निधीमधून खरेदी करण्यात आले आहे. 


(za & 0 o 
छि sam 
Sevreisiaari oes 


सार्वजनिक/सामुदायिक शौ'चालयाच्या बयांघकामा'चा दिनांक- 
सार्वजनिक/सामुदायिक झौचातलयामध्ये उपलब्ध सिटस्‌ ची संख्या (महित्का/पुरूपष)- 


सदर सार्यजनचिस/सासुदायिक शौय्यात्त्र्यासध्ये स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्राप्त चिधीसध्यून 
बांधण्यात BS आहे. 


(ze a .., ककी र्‍या 
seca, a= = 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


